केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत 
( MSDP ) मान्यता प्राप्त यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर 
गटातील मान्यता प्राप्त विकासकामांच्या राज्य 
facia मंजूर उर्वरित अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन 
निर्णय क्रमांकः अविवि -२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ , 
मादाम कामा US , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक :- ०४ / Io / २०२२ 


१. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय , भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.३/१३(७)/२०१३-??, दि.२३/१२/२०१५. 
२. झासन निर्णय , अल्पसंख्याक विकास विभाग , क्र.अविवि -२०१४/प्र.क्र.१४१/का .७ , 
दि. ३१ मार्च , २०१६. 
३. झासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि -२०१४ /प्र.क्र.१४१/का -७, 
दि .३०/ ०४/२०१६. 
४. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि -२०१४/प्र.क्र .१४१/का -७ , 
दि .०६ /०६/२०१६. 
५. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, यांचे पत्र क्र.क.लि./ अल्पसं/२३५०/ २०१७, 
दि.१२.०६.२०१७ 
६. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र. ३/१३(७)/२०१३-०?, दि. २२.०८.२०१७ 
७. शासन निर्णय , अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि -२०१७/प्र.क्र .४७/का -७ , 
दि.२१/०९/२०१७. 
८. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, यांचे पत्र क्र.क.लि./ अल्पसं/कावि/२३९४/ २०१८, 
दि.०६.१०.२०१८ 
९. अवर सचिव , अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय , भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.३/१३(७)/२०१३-०? , दि.२६/०३/२०१९. 
प्रस्तावना : 
१. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या बहुक्षेत्रिय विकास 
कार्यक्रमांतर्गत ( MsDP ) गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि १४/१२/२०१५ रोजीच्या १०६ व्या बैठकीत यवतमाळ 
जिल्हयातील नेर गटातील ०१ अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी एकूण रु.४.५ लाख इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास 
मान्यता दिली असून. अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी संदर्भ क्र (२), (३) व (७ नुसार व येथील आदेशाद्वारे 
MSDP अंतर्गत विषयांकित गटातील मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिळऊ्यातील व 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि -२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ , 


राज्य हिळड्यातील पहिल्या व दुस-या टप्प्यातील निधी विहित अटीच्या अधिन राहून जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 
याना वितरित करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने अंगणवाडी बांधकामासाठी रू. ४.५० लाख प्रति अंगणवाडी 
इतकी मर्यादा निश्चित केली आहे. परंतु महिला व बाल विकास विभागाने दि. २९.०१.२०१४ च्या आदेशान्वये बिगर 
आदिवासी क्षेत्रासाठी रू. ६.०० लाख इतकी मर्यादा निश्चित केळी आहे. बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी निश्चित 
केलेल्या मर्यादेनुसार उर्वरित अर्थसहाय्याची तरतूद ( रू. ६.०० लाख वजा रू. ४.५० लाख = 9.40 लाख) राज्य 
हिळ्यातून करणे आवश्‍यक आहे. 

२. आता संदर्भ क्र. (८) वरिल पत्रातील विनंतीस अनुसरून, राज्य हिछ्यातील उर्वरित निधी यवतमाळ 
जिल्ह्यातील नेर गटातील अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना मंजूर करून वितरित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

१. यवतमळ जिल्हयातील नेर गटाकरीता अंगणवाडी केंद्र बांधकामांसाठी राज्य हिळड्यातील उर्वरित रू. 
१.५० लाख इतका निधी यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर गटातील खालील तक्त्यातील विकास कामांसाठी स्तंभ क्र. 
(११) प्रमाणे मंजूर करून जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांना वितरित करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे 


रू.लाखात 
मंजूर केद्र वितरित पहिला व वितरित 
औंणंवाडी पळे | डगणवाडी एकक | he | राज्य दुसरा हप्ता 
अ.क्र | अंगणवाडी केंद्र | अंगणवाडी त ee त्रा एकूण दुसरा ह करावयाचा 
केंद्र = अतिरिक्त निधी 
केंद्र | राज्य | एकूण 
| २ 3 ea षु & Lc | c 8 | 9 | [es q 
अंगणवाडी 
a केंद्र, वाई- | 84 | २.७ | १.८ | ४.५ | २.७ । १.८ | ४.५ १.५ 
इजरा 
एकूण हि ४.५ २.७ | १.८ | ४.५ | २.७ | १.८ | ४.५ १.५ 


२. । केंद्र व राज्य शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 
निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली 
(PFMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PrMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency म्हणून अवर 
सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले आहे. 
सदर योजना PFMS प्रणालीवर Map करण्यात आली आहे. 
३. सन २०२२-२३ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील प्रकल्प 
राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध कामांना वितरीत केलेला व त्यासमरूप वितरीत करावयाचा राज्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि -२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ , 


हिळ्यातीळल निधी योजनेच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आलेल्या SNA खाते 
क्र.40533345678 व IFSC CODE - SBIN0061524 खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. 


४. जमा करण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामधून उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (११) प्रमाणे मंजूर 
करण्यात आलेला राज्य हिऊ्यातील उर्वरीत रू.१.५०/- लाख PFMS प्रणालीव्दारे प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातीळ अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील अंगणवाडी बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी यवतमाळ 
यांना वितरीत करण्यात यावा. PFMS प्रणालीव्दारेच जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी सदर रक्‍कम 
विकासकामांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी.यासाठी 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ हे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 

च्‌. सन २०२२-२३ या वर्षात जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(१० प्रमाणे मंजूर 
करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून सदर रक्‍कम आहरित व संवितरित 
करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रम कार्यक्रमांतर्गत ( पूर्वीचा MsDP) विषयांकित अंगणवाडी केंद्र बांधकाम करणे या योजनेकरीता आहरित 
केलेली रक्‍कम संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी.वितरित रक्‍कम कोणत्याही परिस्थितीत 
परस्पर अन्य कामांसाठी वळवून खर्च करता येणार नाही. उपरोक्‍त विकासकामांना दुबार निधीचे वितरण होत 
नसल्याची खातरजमा करुन घेण्यात यावी. 


६. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा 
अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्‍यक राहील. सदर निधी 
कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 

७. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रेमासिक अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात 
(अद्ययावत छायाचित्रांसह) संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या 
Construction tracker प्रणालीवर देखील विषयांकीत बांधकामाची माहिती वेळोवेळी upload करावी. 

८. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी या बांधकामासाठी निधी मागणीच्या प्रस्तावासोबत वरीलप्रमाणे विहित 
नमुन्यातील निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) (अद्ययावत 
छायाचित्रासह) शासनास सादर करावीत. 

९. सदर योजनेंतर्गत राज्य हिऊ्यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यलेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (१४) अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ( राज्य हिस्सा) (२२३५-ए २३१) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि -२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ , 


१०, 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 


अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१००४१६४४१६३४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. पी 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

A S H A R A N | ou=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=751b2c8055022d1e34bdf5fdf8e58 1 dff6b179e57 
24ad065622689aa67c1d693, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=7A989AB4DCBODD820E82DC7 14DA83856 
1D0A352671B0E2A141E852BA20FDA042B, cn=ASHARANI 

UTTAM PATIL 

Date: 2022.10.04 16:50:23 +05'30' 


= 
PI 


(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे),मंत्रालय,मुंबई. 
वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय,मुंबई. 
नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्राळय,मुंबई. 


. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

. जिल्हाधिकारी,यवतमाळ. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,यवतमाळ. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
९. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 


१०. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ 

११. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ. 
१२. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा यवतमाळ. 

१४. निवडनस्ती,(का.७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


